RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


TUT 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


- 


वर्ष ८ , अंक २६ ] ] 


बुधवार , मार्च २ , २०२२ / फाल्गुन ११ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमतः रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ७१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


+ 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ दिनांक २ मार्च , २०२२ 

आदेश 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम . 

क्रमांक पोलीस -१८२० / प्र.क्र .१४ ९ / पोल -५ अ . - महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम ( १ ९ ५१ चा २२ ) याच्या कलम ५ ( ब ) आणि 
त्या बाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , महाराष्ट्र पोलीस शिपाई ( सेवाप्रवेश ) 
नियम , २०११ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे 

१. या नियमांस महाराष्ट्र पोलीस शिपाई ( सेवाप्रवेश ) ( सुधारणा ) नियम , २०२२ असे म्हणावे . 

२. महाराष्ट्र पोलीस शिपाई ( सेवाप्रवेश ) नियम , २०११ याच्या नियम ८ च्या पोट - नियम ( तीन ) नंतर पुढील पोट - नियम 
समाविष्ट करण्यात येईल 

( तीन - अ ) राष्ट्रीय छात्र सेना ( एनसीसी ) प्रमाणपत्र धारण करीत असलेले उमेदवार , खालील तक्त्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे , 
अधिकच्या ( बोनस ) गुणासाठी पात्र असतील : 


- 


- 


तक्ता 


प्रमाणपत्र श्रेणी 

( १ ) 
( एक ) एनसीसी “ क ” प्रमाणपत्र 
( दोन ) एनसीसी “ ब ” प्रमाणपत्र 
( तीन ) एनसीसी " अ " प्रमाणपत्र 


अधिकचे ( बोनस ) गुण 

( २ ) 
परीक्षेच्या एकूण गुणांच्या पाच टक्के 
परीक्षेच्या एकूण गुणांच्या तीन टक्के 
परीक्षेच्या एकूण गुणांच्या दोन टक्के 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

अ . ए . कुलकर्णी , 
शासनाचे सहसचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - ७१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २ , २०२२ / फालगुन ११ , शके १ ९ ४३ 

HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 2nd March , 2022 


ORDER 


MAHARASHTRA POLICE ACT . 


No. Police - 1820 / C.R.149 / Pol - 5A . - In exercise of the powers conferred by clause ( b ) section 5 of 
the Maharashtra Police Act ( XXII of 1951 ) , and of all other powers enabling it in that behalf , the 
Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra 
Police Constables ( Recruitment ) Rules , 2011 , namely 

1. These rules may be called the Maharashtra Police Constables ( Recruitment ) ( Amendment ) 
Rules , 2022 . 


2. In rule 8 of the Maharashtra Police Constables ( Recruitment ) Rules , 2011 , after sub - rule 
( iii ) , the following sub - rule shall be inserted , namely : 

( iii - a ) The candidates possessing National Cadet Corps ( NCC ) certificate shall be 
eligible for bonus marks as mentioned in the Table below : 


CG 


TABLE 


Certificate Category 

( 1 ) 
( i ) NCC ‘ C Certificate 


Bonus Marks 

( 2 ) 
Five per cent of the total marks of the 
examination . 
Three per cent . of the total marks of 
the examination . 
Two per cent . of the total marks of the 
examination . 


( ii ) NCC ' B ' Certificate 


( iii ) NCC ' A ' Certificate 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. E. KULKARNI , 
Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


